महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय 
मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील वर्ग-२, 
३व४ची ३२ अस्थायी पदे दि.१/९/२०२२ ते 
दि.२८/२/२०२३पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत........... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२२/प्र.क्र.9२/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२२/प्र.क्र.9२/५स, 
दि.१६/३/२०२२ 
3) सहकार आयुकत व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/ कक्ष-१/सह.न्याया/अस्थायी पदे/ 
मुदतवाढ/८६७/२०२१, दि.५/९/२०२२ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८/८/२०२२ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील वर्ग-२, ३ व ४ ची ३२ 
अस्थायी पदे संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१६/३/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये दि.३१/८/२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. प्रशासकीय कारणास्तव सदर अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक 
असून, त्यांना सन २०२२-२०२३ करीता मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सदर ३२अस्थायी पदांना 
दि.१/९/२०२२ ते २८/२/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र.३ च्या दि.५/९/२०२२ च्या पत्रान्वये विनंती केळी आहे. 

सहकार, पणन व वदस्तनोद्योग विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतिबंधास 
उच्चस्तर सचिव समितीने दि.२१/१/२०११ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सुधारीत 
आकृतिबंधाचा शासन निर्णय दि.५/५/२०११ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून सुधारीत आकृतिबंधामध्ये 
उक्त अस्थायी पदांचा समावेश आहे. वित्त विभागाच्या दि.१/९/२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
आकृतीबंधाचा दर तीन वर्षानी आढावा घेणे आव्यक आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दि.५/५/२०११ नुसार 
निर्गमित केलेल्या आकृतीबंधास दि.५/५/२०१४ रोजी तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मुख्यसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेस्तव वित्त विभागास 
सादर करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१८/८/२०२२ नुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१/९/२०२२ ते 
दि.२८/२/२०२३ या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. दरम्यानच्या काळात 
सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी दक्षता 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.७२/५स 


घ्यावी sant बाबही शासन निर्णयात नमुद केली आहे. 

सबब, शासन निर्णय दि.५/५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश आहे, 
या अटीच्या अधीन राहून महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील वर्ग- 
२, ३व४ ची ३२ अस्थायी पदांना दि.१/९/२०२२ ते दि.२८/२/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता 
देत आहे. सदर पदांची विगतवारी सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविली आहे. 


२. यावर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक व्ही-२, ०१-सहकार, ००१-संचाळलन व प्रशासन, (०१) संचालन व 
प्रशासन (०१) (०९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (२४२५ ०१०२)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२०२३ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.१८/८/२०२२ शासन निर्णयान्वये विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०२२०९१९१४५३५४७१०२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by PALLAVI KISHOR KOLEKAR 


)VERNMENT OF MAHARASHTRA, 
COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
9fe547 ea6b606F742ce 


dac040ea7952ed5d, ICod 


d2d6ebfd2c6841264915: 
hi 


2, st=Maharasht 
jalNumber=£01062E9C78C4616D627A8CFOASB109EDC1A71F9 
A6CDOF92B84DDFCFC6C858AC, cn=PALLAVI KISHOR KOLEKAR 


2022.09.19 14:56:35 +05'30' 


(पल्लवी कोळेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई. 

विभागीय सहनिबंध सहकारी संस्था (प्रशासन), पुणे/नागपूर 

सदस्य, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई खंडपीठ पुणे / नागपूर द्वारा- प्रबंधक 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ 2, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे /नागपूर. 

९. वित्त विभाग (व्यय - २ / अर्थसंकल्प - १९), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अवर सचिव १५-स / १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

११. निवडनस्ती - कार्यासन ५स. 


Cc 40 A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.७२/५स 


शासन निर्णय क्रमांक राजस २०२२/प्र.क्र.9२/५ स, दि.१९ सप्टेंबर, २०२२ च्या 
शासन निर्णयातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ नागपूर, 
पुणे व औरंगाबाद येथील ३२ अस्थायी पदांच्या विगतवारीचे विवरणपत्र 
वेतनश्रेणी (रुपये) पदांची संख्या 
(सहाव्या वेतन आयोगानुसार) 
निबंधक 
र 
९ = 


AN | “(_) 


2 
नागपूर ( वर्ग-३ व वर्ग-४) 
र 
र 
५ : 


ka 
cx 
Ez 


र 


2 
2 
8 
दु 
& 


र 


एकूण :- मुंबई १२ > नागपूर + पुणे ७-- औरंगाबाद | = 32 


२ 
2 
8 
दु 


C 


